अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या / पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-१२२२/प्र.क्र.१३७/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०२२ 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील 
खालील तक्त्यात नमुद अधिकाऱ्यांची बदली, त्यांच्या विनंती नुसार तसेच सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदली नंतरची पदस्थापना 
१ ? 3 ह 
णं . _ | श्रीम. सुषमा बोंद्रे (साखरवाडे) | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, | दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, 
चंद्रपूर नागपूर या श्री. गाडेगोणे यांच्या 
बदलीने Rad होणाऱ्या पदी 
२. | श्री. अरुण शां. गाडेगोणे, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
नागपूर चंद्रपूर या श्रीम. aT 
(साखरवाडे) यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी 


२. वर नमुद अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 
अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी म. ना. से. (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ 
मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आव्यक राहिल. 
अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे 
लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी 
अनुक्रमे कार्यभार सोडल्याचा तसेच कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास 
doser1 .owd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 


शासन आदेठा क्रमांकः टीएफएस-१२२२/प्र.क्र.१३७/सेवा-१ 


४. वरील AERIS अ. क्र. 9 येथिल श्रीम. बोंद्रे (साखरवाडे) यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील. तर अ. क्र. २ वरील श्री. गाडेगोणे यांची बदली 
त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय 
राहणार नाही. 

५. संबंधीत अधिकारी यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 
तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप, पुणे यांना कळवावा. 


सदर शासन Bay महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९३०१४२३१७२७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Gangadhar Mahajan Gaikwad 
DN: c=IN, o=Governi arash’ Public Work: 


Gangadhar es asian 


62c317¢33ce102270d\ 
\d1 9a0ef3d2434afccb36079e80e7ede5a4 
hi 


M a h aj a n G a | kwa d 5017ec3297470e90ae602404b, 


(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/नांदेड/ 
अमरावती/ नागपूर /राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
४. मुख्य अभियंता (विद्युत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर, 
१०. श्रीम. सुषमा बोंद्रे (साखरवाडे), अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर, 
११. श्री. अरुण शं. गाडेगोणे, अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर, 
१२. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१४. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१५. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आस्था-१, आस्था- २, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


